RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No.MH /MR / South - 322 / 2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ३४] 


गुरुवार, जुलै ३, २०१४ / आषाढ १२, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


~ 


असाधारण क्रमांक १०४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जून २०१४ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक सीएचए.२०१२/ प्र.क्र . ८६ /कार्यासन -१. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील 
अधिक्षक , जनसंपर्क अधिकारी व सिस्टीम अॅडमिनीस्ट्रेटर , गट - ब ( अराजपत्रित ), शिरस्तेदार , न्यायिक लिपिक , निरिक्षक , लेखापाल , वरिष्ठ 
लिपिक , अभिलेखापाल आणि कनिष्ठ लिपिक , गट -क मधील व गट- ड मधील पदांच्या सेवाभरतीचे नियम, २०१२ यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी , पुढील नियम करीत आहेत : 

१. या नियमांना, “विधी व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील धर्मादाय संघटनेच्या कार्यालयातील अधिक्षक, जनसंपर्क अधिकारी व 
सिस्टीम अॅडमिनीस्ट्रेटर, गट- ब ( अराजपत्रित ), शिरस्तेदार, न्यायिक लिपिक , निरिक्षक , लेखापाल, वरिष्ठ लिपिक, अभिलेखापाल आणि कनिष्ठ 
लिपिक, गट- क व गट -ड पदांचे ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा) नियम, २०१४ ” असे संबोधण्यात यावे. 

२. प्रस्ताविकामधील महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील अधिक्षक , 
जनसंपर्क अधिकारी व सिस्टीम अॅडमिनीस्ट्रेटर, गट -ब ( अराजपत्रित ), शिरस्तेदार , न्यायिक लिपिक , निरिक्षक , लेखापाल , वरिष्ठ लिपिक , 
अभिलेखापाल आणि कनिष्ठ लिपिक , गट- क व गट- ड मधील पदांच्या सेवाभरतीचेनियम , २०१२ ( यात यापुढे याचा उल्लेख “मुख्य नियम ” असा 
करण्यात येईल .) मधील “सिस्टीम अॅडमिनीस्ट्रेटर ” हे शब्द वगळण्यात येत आहेत . 

नियमांतील नियम १ मधील “ जनसंपर्क अधिकारी व सिस्टीम अॅडमिनीस्ट्रेटर ” ऐवजी “ व जनसंपर्क अधिकारी ” असे वाचावे. 
४. मुख्य नियमांतील नियम ३ मधील , 

( १) “किंवा सिस्टीम अॅडमिनीस्ट्रेटर ” हे शब्द वगळण्यात येत आहेत. 
( २ ) खंड ( ब ) ( २ मधील ) 

( अ) दुसऱ्या परंतुकातील “पत्रकारितेमधील पदवीकिंवा” हे शब्द वगळण्यात येत आहेत . 
( ब ) तिसरे परंतुक वगळण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- 


३. मुख्य 


वी . ग्या . बिष्ट , 
शासनाचे विधी सल्लागार- नि - सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १०४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै ३, २०१४ / आषाढ १२, शके १९ ३६ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chawk 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 20th June 2014 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. CHA.2012 /CR -86 /Desk - I. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following Rules further to amend the Superintendent, Public Relation Officer and System 
Administrator , Group B (Non -Gazetted ), Bench Clerk , Judicial Clerk , Inspector , Accountant , 
Senior Clerk , Record Keeper and Junior Clerk , Group C and certain Group D posts in the 
office of the Charity Organisation , Maharashtra State , under the Law and Judiciary Department 
(Recruitment ) Rules , 2012 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Superintendent , Public Relation Officer and System 
Administrator , Group B (Non -Gazetted ), Bench Clerk , Judicial Clerk , Inspector , Accountant , 
Senior Clerk , Record Keeper and Junior Clerk , Group C and certain Group D posts in the 
office of the Charity Organisation , Maharashtra State , under the Law and Judiciary Department 
(Recruitment) (Amendment) Rules , 2014 . 

2. In the preamble of the Superintendent , Public Relation Officer and System Administrator 
Group B (Non -Gazetted ), Bench Clerk , Judicial Clerk , Inspector , Accountant, Senior Clerk , 
Record Keeper and Junior Clerk , Group C and certain Group D posts in the Office of the 
Charity Organisation , Maharashtra State , under the Law and Judiciary Department 
(Recruitment) Rules, 2012 (hereinafter referred to as “ the principal rules” ), the words “ System 
Administrator" , Shall be deleted . 


3. In rule 1 of the principal rules , for the words, “ Public Relation Officer and System 
Administrator ” the words “ Public Relation Officer ” shall be substituted . 


4. In rule 3 of the principal rules, 

(i) the words, “ or System Administrator " shall be deleted ; 
( ii ) in clause (6 ), — 

(a ) in the second proviso , the words “ possessing degree in Journalism or” shall 
be deleted . 


(b ) the third proviso shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. G. BISHT, 


Legal Advisor -cum - Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


